सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत सेवांतर्गत 
आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत पदोन्नतीच्या 
पदाची वेतनसंरचनेचा URS दुसरा लाभ 
मंजूर करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : कौविउ-२०१६/प्रक्र.४८/प्रश्ञा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
४था मजला, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०२१. 
संदर्भ:- १) आयुक्‍त, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई यांचे 
पत्र क्र. कौविरावेउसं२/राजप/आस्था/(२१९/२०११)/१०८५, दि. ०२.०२.२०१८. 

२) शासन आदेशा समक्रमांक दि. २८.०६.२०१८. 

३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. वेतन-१११९/प्र.क्र.३/२०१९/सेवा-३, दि.०२.०३.२०१९. 

४) आयुकत, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई यांचे 

पत्र क्र. कौविरावेउआ-२/राप/(७९/२०१८)/१६३२, दि. ०७.०९.२०२०. 
प्रस्तावना: 
आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील २५ 

अधिका-यांना वित्त विभागाच्या दिनांक ०१.०४.२०१० च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार सुधारित सेवांतर्गत 
आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत पदोन्नतीच्या पदाची वेतनसंरचनेचा यथास्थिती पहिला/दुसरा लाभ, विभागाच्या 
शासन आदेशा दिनांक २८ जून, २०१८ अन्वये मंजूर करण्यात आला आहे. दरम्यान वित्त विभाग, शासन निर्णय, 
दिनांक ०२.०३.२०१९ अन्वये सातव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकाळामध्ये १०, २० व ३० वर्षाच्या नियमित 
सेवेनंतरची, तीन लाभांची सुधारित आश्वासित प्रगती योजना दिनांक ०१.०१.२०१६ पासून अंमलात आणण्यात 
आली आहे. त्यानुसार दिनांक २८ जून, २०१८ च्या शासन आदेशामध्ये समावेश असलेल्या तत्कालीन सहायक 
संचालक, गट-अ संवर्गातील ७ अधिका-यांना यथास्थिती पहिला/दुसरा लाभ मंजूर करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन 
होता. त्यानुषंगाने सहायक संचाळक, गट-अ संवर्गातील खाली नमूद ७ अधिका-यांच्या बाबतीत दिनांक २८ जून, 
२०१८ चे आदेश अंशत: रद्द करण्यात येत असून त्यांचेबाबत सुधारित आदेश देण्यात येत आहेत. 


शासन आदेशा : 


वित्त विभागाच्या दिनांक ०२ मार्च, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये सातव्या वेतन आयोगामध्ये तीन 
लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत पदोन्नतीच्या पदाची वेतनसंरचनेचा पहिला/ दुसरा 
लाभ मंजूर करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
यांच्या आस्थापनेवरील, सहायक आयुक्‍त, गट-अ (वेतनस्तर एस १८ : ४९,१००-१,५५,८००) या पदावर सलग 
१० वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या खाली नमूद अधिकाऱ्यांना उप आयुक्त पदाच्या वेतनश्रेणीचा (वेतनस्तर 
एस-२३ : ६७७००-२०८७००) मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः कौविउ-२०१६/प्रक्र.४८/प्रशा-२ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नावा | मूळ नेमणूकी वित्त विभाग शासन निर्णय | पदोन्नतीच्या पदाची 
दिनांक दिनांक ०१.०४.२०१० वेतनसंरचनेचा पहिला 
मधील तरतूदीनुसार पहिला | /दुसऱ्या लाभासाठी देय 
व दुसरा लाभ मंजूर होणारा दिनांक 
केल्याचा दिनांक 
णि श्री.प्र.वि.देशमाने ०७/०९/२००४ ०७/०९/२०१६ ०१.०१.२०१६ 
श्री.अ.र.पाईकराव ११/१२/१९९२ ०४/१२/२०१६ ०१.०१.२०१६ 
श्री.उ.कि.सकवान ०४/०२/२००५ ०४/०२/२०१७ ०१.०१.२०१६ 
दुसरा लाभ 
४ | श्री.ज्ञा.मा.गोस्वामी १५/०३/२००५ १५/०३/२०१७ ०१.०१.२०१६ 
दुसरा लाभ 
4 | श्री.गं.अ.सांगडे 26/99/2008 २६/११/२०१६ ०१.०१.२०१६ 
दुसरा लाभ 
६ | श्री.मो.गु.घाटोळ २६/११/२००४ २६/११/२०१६ ०१.०१.२०१६ 
दुसरा लाभ 
७  श्री.चा.द.तांबे, ३०/११/१९९२ ०४/१२/२०१६ ०१.०१.२०१६ 


२. दिनांक०१.०१.२०१६ ते सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत सेवांतर्गत प्रगती योजनेचा लाभ अनुज्ञेय 
करण्याबाबतचे आदेशा निर्गमित होण्याच्या तारखेपर्यन्त ज्यांना, शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक ०१.०४.२०१० 
नुसार सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा यथास्थिती पहिला व दुसरा लाभ मंजूर करण्यात आला 
आहे, त्यांना तीन लाभांच्या योजनेनुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन मेॅट्रीक्सनुसार, पदोन्नतीच्या पदाच्या 
सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीत, सदर लाभ सुधारितरीत्या मंजूर करण्यात येत आहे. त्यामुळे असुधारीत 
लाभाची रक्‍कम, सुधारीत लाभाच्या रक्‍कमेश्ी समायोजीत करुन फरकाची रक्‍कम अनुज्ञेय करण्यात यावी 
असे संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयामध्ये नमुद करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, कौशल्य 
विकास,रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांनी तसेच सबंधित विभागीय उप आयुक्‍त यांनी उपरोक्त आदेशाची 
अंमलबजावणी करुन त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२१०१०५१७४५३९९८०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Santosh Vithal 
Rokade 


(संतोष रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः कौविउ-२०१६/प्रक्र.४८/प्रशा-२ 


२. मा.राज्यमंत्री (कौशळलय विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १-२, मुंबई /नागपूर 
४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
५. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
६. सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १२/१६ ब) मंत्रालय, मुंबई 
७. उप आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय विभागीय मुख्यालय (सवी 
८. सहायक आयुक्त, जिल्हा Hered विकास,रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय (सबंधित सर्व) 
९. सहायक आयुक्‍त, कौडठाल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, 
(सबंधित ad) 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रा, मुंबई 
११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी (संबंधित सर्व) 
१३. सबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, Hed विकास,रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालय, कोकण भवन, नवी 
मुंबई यांचेमार्फत) 
१४. निवडनस्ती (प्रशा-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


